उद्योग विभागांतर्गत झालेल्या व होणाऱ्या 
विविध सामंजस्य करारांचा व इतर प्रलंबित 
महत्वाच्या विषयांचा आढावा घेण्याकरीता 
कृती दल (Task Force) स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२३/प्र.क्र.२८/उद्योग-८ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ जानेवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

सामुहिक प्रोत्साहन योजना (साप्रोयो) धोरणानुसार महाराष्ट्र राज्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक 
आकर्षित करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. राज्यात उद्योगधंदे स्थापन करण्यात येऊन गुंतवणूक 
आकर्षित करणे हे राज्याच्या औद्योगिक धोरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. प्रचलित साप्रोयो धोरणानुसार 
राज्यात स्थापित होणाऱ्या तसेच गुंतवणूक करुन रोजगार निर्मिती करणाऱ्या उद्योग घटकांना प्रोत्साहने 
देण्यात येतात. 

उद्योग विभागाच्या अधिनस्त विभागातील झालेल्या व भविष्यात होणार असलेल्या विविध 
सामंजस्य करारांचा व इतर प्रलंबित महत्वाच्या विषयांचा आढावा घेण्यासाठी मा. प्रधान सचिव (उद्योग) 
यांचे अध्यक्षतेखाली कृती दल स्थापित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

उद्योग विभागाच्या अधिनस्त विभागातील झालेल्या व होऊ घातलेल्या विविध सामंजस्य 
करारांचा व इतर प्रलंबित महत्वाच्या विषयांवर उद्योग तसेच संबधित विभागातील अधिकारी यांचे 
समवेत विभागस्तरावर साप्ताहिक आढावा घेण्याकरीता मा. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली 
पुढीलप्रमाणे कृती दल (Task Force) स्थापित करण्यात येत आहे. 


अ.क्र कृती दलातील (Task Force) सदस्य समितीतील पदनाम 
Pa |] अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (उद्योग) पदसिध्द-अध्यक्ष 
२. ।सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्पेशल प्रोजेक्टस), FERS | सदस्य 
औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी, मुंबई. 
३. | सह सचिव (उद्योग-१४/ उप सचिव (उद्योग-८), उद्योग, ऊर्जा व | पदसिध्द-सदस्य 
कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. | विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई सदस्य-सचिव 
५. | आवश्यकतेनुसार मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण | निमंत्रित सदस्य 
(एमएमआरडीए), सिडको, नगर विकास, पर्यावरण, ऊर्जा, 
कामगार, महसूल व वन विभाग व इतर विभागांशी संबंधित 
निमंत्रित सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२३/प्र.क्र.२८/उद्योग-८ 


२. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी उद्योग विभागाच्या अधिनस्त 
विभागातील झालेल्या व होऊ घातलेल्या विविध सामंजस्य करारांचा व इतर प्रलंबित महत्वाच्या 
विषयांवर उद्योग तसेच संबधित विभागातील अधिकारी यांचे समवेत कृती दल समितीची साप्ताहिक 
बैठक आयोजित करावी. 

३. सदर कृती दल बैठकीत विभागस्तरावर जळदगतीने आढावा घेऊन विकास आयुक्त (उद्योग), 
उद्योग संचालनालय, मुंबई यांनी दर महिन्यांनी मा. मंत्री (उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक 
आयोजित करुन प्रकल्पांच्या कार्यान्वयनाचा अहवाल सादर करावा. 

४. सदर कृती दलाची (89९०0०8 कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील- 


१) गुंतवणूकदारांच्या अडचणी व गुंतवणूकीतील अडथळ्यांसंदर्भात कृती दलाच्या बैठकीत 
होणाऱ्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यकतेप्रमाणे संबंधित विभाग व 
अधिकाऱ्यांशी संपर्क करणे. 

२) शासनाच्या वतीने करण्यात आलेल्या सामंजस्य करारांचा पाठपुरावा करणे. 

३) सामंजस्य कराराच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणींची माहिती घेणे व त्यांचे 
निराकरण करणे. 

४) सामंजस्य कराराबाबतच्या सद्यस्थितीबाबतची माहिती घेणे व अद्ययावत ठेवणे. 

५) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडील तसेच त्यांचे क्षेत्राबाहेरील जमीन संपादन व 
वाटप यासंबंधीची कार्यवाही करणे. 

६) उद्योग स्थापित करण्यासाठी अत्यावश्यक असलेल्या AGATA आढावा घेणे. 


५ वरीलप्रमाणे कार्यवाही करताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व उद्योग संचालनालय 
येथील सर्व संबंधितांकडून माहिती घेणे, ती अद्ययावत ठेवणे तसेच ज्या पातळीवर अडचणी येत 
असतील तेथे “महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणुक सुविधा केंद्र Maharashtra Industry, 
Trade & Investment Facilitation Cell (मैत्री कक्ष” मार्फत तातडीने कार्यवाही करण्यासाठी 
प्रयत्न करण्याची जबाबदारी विकास आयुक्त (उद्योग आणि अतिरिक्‍त विकास आयुक्त (उद्योग), 
उद्योग संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

&. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०१२७१७०३५०९६१० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SHRIKANT LAXMANRAO 
PULKUNDWAR 


(डॉ. श्री. ल. पुलकुंडवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साप्रोयो-२०२३/प्र.क्र.२८/उद्योग-८ 


२. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. प्रधान सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सचिव (पर्यावरण), पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. 

१२.विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

१३.अतिरिक्‍त विकास आयुक्‍त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

१४.सह सचिव/उप सचिव (उद्योग-१४/उद्योग-८), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१५.निवड नस्ती (उद्योग-८), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


